खारभूमी विकास योजनांचे प्रती हेक्‍टरी खर्चाचे 
आर्थिक मापदंड सुधारित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : खाभूयो-२०१९/(३०/२०१९/खारभूमी, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ मार्च, २०२२. 


पहावे :- १. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 
खारभूमी/मापदंड/तां-२,/३८८ दि. २५/०१/२०१९ चे पत्र. 
२. शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक खाभूयो-२००९/(प्र.क्र.२२२/२००९)/खारभूमी, 
दि. ०६/०८/२००९ 
३. शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक खाभूयो-२०१२/(प्र.क्र.२४३/२०१२)/खारभूमी, 
दि. २२/०६/२०१५ 


प्रस्तावना :- 

ए. टी. पाटील समिती व बेलोसे समितीच्या अहवालामध्ये खारभूमी योजनांचे आर्थिक मापदंड दर तीन 
वर्षांनी बदलावेत, sail शिफारस करण्यांत आली होती. समितीच्या शिफारशी नुसार खारभूमी योजनांचे 
प्रचलित आर्थिक मापदंड संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यांत आला होता. 

वरील खारभूमी योजनांचे आर्थिक मापदंड सन २०१३-१४ च्या दरानंतरच्या कालावधीत दरसूचीच्या 
दरात झालेली वाढ, शासनाच्या धोरणानुसार शासकीय बांधकामावर लागू करण्यांत आलेले मुल्यवर्धित कर 
व स्वामित्व शुल्क, तसेच तांत्रिक बदल यामुळे खारभूमी योजनांच्या बांधकामाच्या खर्चात वाढ होत आहे. 
त्यामुळे खारभूमी विकास योजनांचे प्रचलित मापदंड सुधारित करण्यासाठी मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
कोकण प्रदेश,मुंबई यांनी संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

१) राज्यातील खारभूमी योजनांसाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित आर्थिक मापदंड राहतील 
अक्र. तपशील सुधारीत मापदंड 
।१___ | सर्वसाधरण क्षेत्रातील खारभूमी योजना 

अ) नवीन खारभूमी योजना रू.३,३६,९६०/- प्रति हेक्टर 


ब) १५ वर्षापुर्वीच्या नुतनीकरण झालेल्या सर्व योजनांचा | रू.२,८६,४१६/-प्रति हेक्टर 
आर्थिक मापदंड(अ) च्या ८५%) 
क) बोर्ड काळातील सर्व १९८१-८२ पुर्वीच्या योजना(अ) च्या | रू.२,८६,४१६/- प्रति हेक्टर 
CY %) 
२ | अवघड क्षेत्रातील नुतनीकरण व बोर्डकाळीन योजना संपूर्ण | रू.३,५८,०२०/- प्रति हेक्टर 
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खारभूमी योजना आणि 
रायगड जिल्ह्यातील महाड, माणगांव, म्हसळा , मुरूड 
श्रीवर्धन व रोहा या ६ तालुक्यातील खारभूमी योजनांसाठी 
आर्थिक मापदंड (ब व कच्या १.२५%) 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो-२०१९/(३०/२०१९/खारभूमी 


3 


अवघड क्षेत्रातील नवीन व बोर्डकालीन योजना संपुर्ण | रू.७,९३,२०६/- प्रति हेक्टर 
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खारभूमी योजना आणि 
रायगड जिल्ह्यातील महाड, माणगांव, म्हसळा , मुरूड 
श्रीवर्धन व रोहा या ६ तालुक्‍यातील खारभूमी योजनांसाठी 
आर्थिक मापदंड 


सदर सुधारित आर्थिक मापदंडास खालील अटींच्या अधीन राहून याद्वारे मान्यता देण्यांत येत 
आहे. 
१) सदर आदेशाची अंमलबजावणी शासन निर्णय निर्गमित करण्याच्या दिनांकापासून करण्यांत यावी. 
२) खारभूमी योजना पूर्ण करण्यासाठी पुन:प्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून प्रकल्पातील सहभाग 
म्हणून रु. ५००/- प्रती हेक्टर खर्च (किमान रु. २००/- रोख व रु. ३००/- मजूरीच्या स्वरुपात किंवा 
रोखीने) देण्यांत यावे. 
३) खारभूमी योजनेचे बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी लाभधारकांनी सहकारी संस्था स्थापन करावी व 
योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना देखभाल व दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यांत 
यावी. 
४) सुधारित आर्थिक मापदंडामुळे पुढील ३ वर्षात (सन २०२२-२३ ते २०२४-२५) नवीन योजनांनंतरचे व 
नुतनीकरणाच्या कामासाठी नियोजन केलेल्या १६९ योजनांसाठी अंदाजे रु.५२०.४६ कोटी इतका 
आर्थिक भार मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यांत यावा. 
सदरहू शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. २७२/२०२१ का.१४३४, 
दि. ३१/०१/२०२२ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४६/२०२२/व्यय-१२, दि. ११/०२/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. सुधारित आर्थिक मापदंडास प्रदान करण्यांत 
आलेली मान्यता या विभागातील कार्यासन लघु पाटबंधारे यांचेकडील प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीमध्ये 
२२४ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यांत आली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३०४१५२०५४४२२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


IT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPAR’ 'ICode=400032, st=Maharashtra, 
56a2 laddf9ccec2a8e873c94cc23 
SEA: 7088, 0९05, 
serial IN B7D657FAC2292A9D0123ECO9BF0611 
‘01 HMA RAJEEV KUDAL 
Date: 2022.03.07 11:58:04 +05'30° 
शासनाच्या अवर सचिव 


प्रतिलिपी, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाभूयो-२०१९/(३०/२०१९/खारभूमी 


६) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ अ.मु.स (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई-३२. (२ प्रती) 
८) अ.मु.स (नियोजन विभाग) मंत्रालय, मुंबई-३२. (२ प्रती) 
९) प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), ) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११) सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) प्रधान सचिव , मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३)महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१५) मुख्य अभियंता, (दवप्र, व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई-३२. 
१७ आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८)उप सचिव, (ल.पा.)यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९) कक्ष अधिकारी, व्यय-१२, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०)कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग,/का.१४३४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१) प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभुमी विकास मंडळ, ठाणे. 

२२) खारभूमी विकास विभागाचे सर्व कार्यकारी अभियंता व त्या विभागांतर्गत सर्व उपविभाग. 
२३) खारभूमी कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


